अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी, शेवगांव, नेवासा, 
पाथर्डी, कर्जत, पारनेर, संगमनेर, अकोले, जामखेड, 
श्रीगोंदा, श्रीरामपूर, कोपरगाव, राहता, वरिष्ठ 
न्यायालय, अहमदनगर व कनिष्ठ न्यायालय, 
अहमदनगर येथील न्यायालयीन इमारतीमध्ये 
अग्निशमन यंत्रणा उभारणी /अग्निप्रतिबंधक 
उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र.याचिका ०९१६/६९५/प्र.क्र.१२९/कार्यासन ११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ९ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा : १.मा.उच्च न्यायालयाचे पत्र क्र.3(0/0 ६०५४/१९८६/२२९८, दि.२०/८/२०१६ व 
क्र.8(/0 ६०५४/१९८६/९१४/११६११, दि.३०/३/२०१९. 
२. जिल्हा व सत्र न्यायालय, अहमदनगर यांचे पत्र क्र.कार्या/इमा/४७४८/२०१९, दि.२१/५/२०१९. 
3. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर यांचे पत्र क्र.७२/२०१९, 
दि.१६/५/२०१९ 


प्रस्तावना : 


मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल जनहित याचिका क्र.२१६/२०१० मध्ये मा.उच्च न्यायालय, मुंबई 
यांनी दिलेल्या आदेझ्ञांस अनुलक्षून राज्यातील सर्व न्यायालयीन इमारतीचे फायर ओंडीट करण्यात येत असून 
अग्निशमन यंत्रणा उभारणी/अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. या अनुषंगाने जिल्हा व सत्र 
न्यायालय, अहमदनगर व त्यांच्या अधिपत्याखालील न्यायालयीन इमारतीमध्ये अग्निशमन यंत्रणा उभारणी / 
अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भीय अ. क्र.१ व २ येथील पत्रान्वये सादर केला 
आहे . सदर प्रकरणी सन २०१८-२०१९ च्या दरसूचीवरील अंदाजपत्रके संबंधित शाखा अभियंता (विद्युत) यांनी 
तयार केली असून उप अभियंता (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर व कार्यकारी अभियंता 
(विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांनी 
साक्षांकित केली आहेत. याबाबत मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर यांनी 
अग्नीशमन प्रतिबंधक उपाय योजनांचे तरतुदीप्रमाणे सदर कामे करण्यास हरकत नाही. तसेच सदर १५ 
अंदाजपत्रके पडताळणी करुन देण्यात येत आहेत. असे संदर्भीय अ.क्र.३ येथील पत्रान्वये कळविले आहे. तसेच 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी सदर अंदाजपत्रक तपासून प्रशासकीय मान्यतेस सहमती 
दर्शविली आहे. त्यानुसार अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी, शेवगांव, नेवासा, पाथर्डी, कर्जत, पारनेर, संगमनेर, 
अकोले, जामखेड, श्रीगोंदा, श्रीरामपूर, कोपरगाव, राहता, वरिष्ठ न्यायालय, अहमदनगर व कनिष्ठ न्यायालय, 
अहमदनगर या न्यायालयीन इमारतीमध्ये अग्निडामन यंत्रणा उभारणी / अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना 
करण्याबाबतच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका ०९१६/६९५/प्र.क्र.१२९/कार्यासन ११ 


शासन निर्णय: 
अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी, शेवगांव, नेवासा, पाथर्डी, कर्जत, पारनेर, संगमनेर, अकोले, 
जामखेड, श्रीगोंदा, श्रीरामपूर, कोपरगाव, राहता, वरिष्ठ न्यायालय, अहमदनगर व कनिष्ठ न्यायालय, 


अहमदनगर येथील न्यायालयीन इमारतीमध्ये अग्निशमन यंत्रणा उभारणी / अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना 
करण्यासाठी पुढिलप्रमाणे एकूण रु.८५,८०,६०९/- (अक्षरी रुपये पंच्याऐंशी लाख ऐंशी हजार सहाशे नऊ फक्त) 
इतक्या अंदाजपत्रकास/खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर न्यायालयीन इमारतींचा तपञीील 


खालीलप्रमाणे आहे. 
अ.क्र. न्यायालयीन कामाचे स्वरुप अंदाजपत्रकीय । सा.बां.विभागाने 
इमारत रक्‍कम (रुपये) परिगणित 
केलेली 
अंदाजपत्रकाची 
किंमत (रुपये) 
शि राहूरी राहुरी, जि.अहमदनगर येथील न्यायालयीन ४,९१,५५२/- ४,९१,५५२/- 
इमारतीत अग्नीशमण यंत्रणा उभारणे 
२ aad Vand, जि.अहमदनगर येथील न्यायालयीन ४,९१,५५२/- ४,९१,५५२/- 
इमारतीत अग्नीशमण यंत्रणा उभारणे 
३ नेवासा नेवासा, जि.अहमदनगर येथील न्यायालयीन ४,९१,५५२/- ४,९१,५५२/- 
इमारतीत अग्नीशमण यंत्रणा उभारणे 
8 पाथर्डी पाथर्डी, जि.अहमदनगर येथील न्यायालयीन ४,३९,६४५/- ४,३९,६४५/- 
इमारतीत अग्नीशमण यंत्रणा उभारणे 
५ fot कर्जत, जि.अहमदनगर येथील न्यायालयीन 8,3,043/-| ४,३७,७५३/- 
इमारतीत अग्नीशमण यंत्रणा उभारणे 
६ पारनेर पारनेर, जि.अहमदनगर येथील न्यायालयीन ४,३८,४२१/- ४,३८,४२१/- 
इमारतीत अग्नीशमण यंत्रणा उभारणे 
७ संगमनेर संगमनेर, जि.अहमदनगर येथील न्यायालयीन ४,४०,७५८/- ४,४०,७५८/- 
इमारतीत अग्नीशमण यंत्रणा उभारणे 
८ अकोले अकोले, जि.अहमदनगर येथील न्यायालयीन ४,९४,३३५/- ४,९४,३३५/- 
इमारतीत अग्नीशमण यंत्रणा उभारणे 
९ जामखेड जामखेड, जि.अहमदनगर येथील न्यायालयीन ४,३२,१८८/-। ४,३२,१८८/- 
इमारतीत अग्नीशमण यंत्रणा उभारणे 
णं ० _ । श्रीगोंदा श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर येथील न्यायालयीन ७,४८,९०८/-। ७,४८,९०८/- 
इमारतीत अग्नीशमण यंत्रणा उभारणे 
7 श्रीरामपूर श्रीरामपूर, जि.अहमदनगर येथील ७,४९,८६६/-  ७,४९,८६६/- 
न्यायालयीन इमारतीत अग्नीशमण यंत्रणा 
उभारणे 
१२ ।कोपरगाव कोपरगांव, जि.अहमदनगर येथील ७,४९,८१४/-  ७,४९,८१४/- 
न्यायालयीन इमारतीत अग्नीशमण यंत्रणा 
उभारणे 
१३ ।राहता राहता, जि.अहमदनगर येथील न्यायालयीन ७,४९,८५७/- ७,४९,८५७/- 
इमारतीत अग्नीशमण यंत्रणा उभारणे 
१४ ।वरिष्ठ न्यायालय, ।अहमदनगर येथील जुन्या वरिष्ठस्तर ७,१३,७९४/- ७,१३,७९४/- 
अहमदनगर न्यायालयीन इमारतीत अग्नीशमण यंत्रणा 
उभारणे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका ०९१६/६९५/प्र.क्र.१२९/कार्यासन ११ 


१५ ।'कनिष्ठ अहमदनगर येथील जुन्या कनिष्ठस्तर ७,१०,६१४/- ७,१०,६१४/- 
न्यायालय, न्यायालयीन इमारतीत अग्नीशमण यंत्रणा 
अहमदनगर उभारणे 


००९ 20” 


२. अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी, शेवगांव, नेवासा, पाथर्डी, कर्जत, पारनेर, संगमनेर, अकोले, 
जामखेड, श्रीगोंदा, श्रीरामपूर, कोपरगाव, राहता, वरिष्ठ न्यायालय, अहमदनगर व कनिष्ठ न्यायालय, 
अहमदनगर येथील न्यायालयीन इमारतीमध्ये अग्निशमन यंत्रणा उभारणी / अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना 
करण्यासाठी येणारा खर्च "मागणी क्रमांक जे-१, २०१४- न्यायदान, (००) १०५- दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) 
जिल्हा व सत्र RATATAT - (02) (०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, (२०१४ ०१७२) (अनिवार्य), २७ लहान बांधकामे” 
या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो पुरवणी मागणी /पुनर्विनियोजनाद्वारे / सुधारित अंदाजामध्ये भागवावा 
आणि आवर्यकतेनुसार त्या त्या आर्थिक वर्षासाठी आवश्‍यक तेवढी तरतूद त्या त्या वित्तीय वर्षाचे 
अर्थसंकल्पीय अंदाज सादर करताना प्रस्तावित करुन त्याद्वारे भागवावा. 

३. सदर कामाची निविदा मागविण्यापूर्वी अग्नीडामन अधिकारी यांनी निश्चित केलेल्या उपाय 
योजनांमधील कामे असल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी प्रमुखजिल्हा व सत्र न्यायाधीश,अहमदनगर, 
तसेच संबंधित न्यायालयांचे माननीय न्यायाधीश यांची राहील. प्रचलित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन 
ई-निविदा प्रक्रीया सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राबविण्यात यावी व या प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने 
इतर अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण करावी. अग्नीशामन अधिकारी यांनी सुचविलेल्या उपाययोजनांचे अनुपालन 
होईल याबाबत जिल्हा व सत्र AAMT, अहमदनगर, तसेच संबंधित न्यायालयांचे माननीय न्यायाधीश यांनी 
दक्षता घ्यावी. तसेच याबाबतचा खर्च तांत्रिक मान्यतेपेक्षा जास्त होणार नाही याबाबतची दक्षता घ्यावी. 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.२७२/१९/इमा.२ 
दि.२१/६/२०१६अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला,उपविभाग-तीन, अनुक्रमांक ४,परिच्छेद क्र.२७(२)(अ) मधील तरतुदीनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे . 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१११२२००६२६१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
Santosh Sampatti Str rs 


5.4. 
5ceda096e4e407797, 
sel 


ostalCode=400032, st=Maharashtr: 


gire 
harashtra, ou=Law And Judiciary 


it, a, 
14b4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579cbedaaaef30f21 


N 1 I rialNumber=Ocb 1 b0de02001 5cf6d 180057927 1f4816460b1802 
a Va g I e 2ae247dd6dd6f47462cd3, cn=Santosh Sampatti Navagire 


(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 
प्र्त 
१) प्रबंधक (निरिक्षणे २), मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 
२) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका ०९१६/६९५/प्र.क्र.१२९/कार्यासन ११ 


३) मा.न्यायाधीश, राहुरी, शेवगांव, नेवासा, पाथर्डी, कर्जत, पारनेर, संगमनेर, अकोले, जामखेड, 
श्रीगोंदा, श्रीरामपूर, कोपरगाव, राहता,वरिष्ठ न्यायालय, अहमदनगर, कनिष्ठ न्यायालय, 
अहमदनगर, जिल्हा अहमदनगर. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी ,अहमदनगर. 

वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई, 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई, 

विधि व न्याय विभाग (का.२३), मंत्रालय, मुंबई, 

१०) निवडनस्ती (कार्यासन ११) 


KKKKKKKKKKKEKKKEKKKKKRKKKKKRKKKKKR 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


